महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 


बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम, 


विस्तारीकरण, दर्जावाढ यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एसटीसी-०२१७/प्र.क्र.८६ /परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


संदर्भ- शासन निर्णय, एसटीसी-०२१७/प्र.क्र.८६/परि-१, दि.२६.०२.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन दि.२६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयात परिच्छेद १ मध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात 


येत आहे. 


2. 


“सन २०१६-१७” या ऐवजी “सन २०१७-१८” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११५४९४५६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Digitally signed by Madhukar Sarjerao Ghog 
॥ Of Maharasht Hi Department, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
M a d h u ka r 1635e59a0. 000. 9f3f9070d1a37dfe29d 
Sarjerao Ghogare उ sass 
(म.स.घोगरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

3. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१०. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
११. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/ परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


